समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- 9) झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
2) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.४०/प्रशिक्षण 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्हा 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्र.एन-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी feats घटक योजना, 
(०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष 
२२०२आय७५५ अंतर्गत ०१- वेतन या उद्दीष्टाखाली खाली रु.३३९.२५ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. 

त्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये निधी वाटपासाठी 
नियोजनात्मक सूचना करण्यात आल्या आहेत. याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ च्या शाळेय शिक्षण विभागाच्या 
नस्तीमधील प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
योजना राबविण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे एप्रिल ते ऑगस्ट 
२०२२ या कालावधीतील वेतनासाठी लेखाशीर्ष 2202 आय ७५५ (राज्य हिस्सा ४०टक्के) अंतर्गत ०१-वेतन या 
उद्दीष्टाखाली रु.८४.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास झासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना 
नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय 
धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले 
भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व शालेय 
शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४९/अर्थसंकल्प (विघयो) 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८०० /व्यय-१४ 
दि. १३.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१२५८४३२७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digital \ed by PRASHANT PUNDLIK WAG! 
: ९४, o=GOVERNMENT OF MAHARAS! 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, post 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH = 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


